निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना उपअधीक्षक 
(गट-ब), राज्य उत्पादन Bow या पदावर 
पदोन्नती देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- इएसटी-२७१५ /प्र.क्र.३७/राऊशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-१ जुले, २०१६. 


शासन आदेश:- निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातून उपअधीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन 
शुल्क या पदावर खालील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात येत असून “महाराष्ट्र शासकीय गट-अव गट-ब 
(राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, 
2094” मधील तरतूदीनुसार त्यांना वाटप झालेल्या महसूली विभागामध्ये या अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीनंतर 
पदस्थापना पुढील रकान्यातील स्तंभ क्र. (६) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची नियुक्ती | पदोन्नतीसूची | वाटप । पदोन्नतीनंतर पदस्थापना 
मधील झालेला 
समावेशनाचा | महसूली 
प्रवर्ग विभाग 

|.” १-८ | २ 3 8 4 & 

q श्री.बी. जी. रि निरीक्षक, राउझु, मे. खुला नाशिक =| उपअधीक्षक, wey, मे. 
लीलासन्स इं. लि, मॅकडॉवेळ एन्ड कं. 
वाळुंज, औरंगाबाद (युनाईटेड स्पिरीट प्रा. 

लि.युनिट-१), नाशिक 

२ श्री. जी. व्ही. छप्पे निरीक्षक, राउशु, बी | खुला aa उपअधीक्षक, WS, रायगड 
विभाग, मुंबई शहर 

3 श्री. एफ. एल. भंवर निरीक्षक, राउझु, अज नाशिक । उपअधीक्षक, राउशु, मे. 
एच विभाग, मुंबई कोपरगांव स.सा.का., 
शहर अहमदनगर 

४ श्री. एम. एस. | निरीक्षक, राउशु, खुला कोकण | उपअधीक्षक ,राउशु, मे. जी. 

बिलोलीकर महाराष्ट्र राज्य एम. ब्रेव्हरीज, ठाणे 
भरारी पथक, मुंबई 

५ | att. एस. पी. शिदे निरीक्षक, राउशु, अजा नाशिक । उपअधीक्षक, राउशु, 
श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर अधीक्षक 
अहमदनगर कार्यालय. 

६ | a. et. डी. टिकोळे निरीक्षक, राउशु, खुला णि उपअधीक्षक, राउशु, सांगली 
भरारी पथक, अधीक्षक कार्यालय. 
कोल्हापूर 

७ | St. एस. आर. घायतडक | निरीक्षक, राउशु, अ अजा नाशिक । उपअधीक्षक, Tea], मे. 
विभाग, अहमदनगर सीग्राम डिस्टीलरी GRAS 

रिकार्ड इं. प्रा. लि.), नाशिक 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-२७१५ /प्र.क्र.३७/राऊशु-१, 


२. सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२८.०४.२०१५ च्या अधिसूचनेन्वये प्रसिद्ध केलेल्या “महाराष्ट्र शासकीय 
गट-अव गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग 
वाटप नियम, २०१५” मधील तरतूदीनुसार उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांनी त्यांना वाटप केलेल्या महसूली विभागात 
किमान ६ वर्षांचा कालावधी व्यतीत करणे आवश्‍यक असून या कालावधीत या विभागाच्या बाहेर त्यांची बदली 
करता येणार नाही. 

३. ही पदोन्नती केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात असून निरीक्षक, wey या संवर्गाची दि.१.०१.२०१२ ची 
सेवाज्येष्ठता अंतिम होण्याच्या अधीन तसेच उपअधीक्षक, MSY या पदाच्या सेवाप्रवेश नियमातील व परीक्षा 
नियमातील इतर अटी व शर्ती तसेच प्रचलित शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून ही पदोन्नती करण्यात 
येत आहे. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन ही पदोन्नती राहील. 

४. सदर पदोन्नती ही आरक्षणासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या याचिका 
क्र.८४५२/२००४ मधील T.A. १/२०१४ आणि 1... 2/2098 च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 

५. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. पदोन्नतीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर पदोन्नती झालेल्या 
अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नंतरच्या पदस्थापनेचा 
कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. पदोन्नत झालेले अधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त होऊन रूजू 
होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रूजू करून घ्यावे. सदर अधिकाऱ्याला रुजू करुन न घेतल्यामुळे 
काम न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांना 
जबाबदार धरण्यात येईल. पदोन्नत झालेले अधिकारी नियुक्तीच्या ठिकाणी या आदेशाच्या दिनांकापासून एका 
महिन्याच्या आत रुजू न झाल्यास पदोन्नतीसाठी ते इच्छूक नसल्याचे ग्राह्य धरुन त्यांचे पदोन्नतीचे आदेशा रद्द 
करण्यात येतील. 

६. संबंधित अधिकाऱ्यांना नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले 
आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत आयुक्त, राउशु यांनी शासनास 
त्वरीत कळवावे. 


७. पदस्थापनेच्या ठिकाणात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 
दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे 
उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकार्‍्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई 
करण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-२७१५ /प्र.क्र.३७/राऊशु-१, 


८. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१६०७०११७२४५६३७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


०॥ ० Digitally signed by Dilip J Shedmekhe 
D ) | | | J DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Section 

Officer, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5c22eb48b36977859e2ada92f034598cc0bc8511f05 
27da968636a6b9d9e1 OfO, 
serialNumber=5603a7 2ffdb 1 ef7b928b7c0a641 bd 1c8ef4b36 

h e aa) e h e aa6a8fd21a8627 1888a24f9803, cn=Dilip J Shedmekhe 
Date: 2016.07.01 17:32:46 +05'30' 

(दि. ज. होडमेखे) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१ महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

२ आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

3 संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता), राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 

४ सर्व विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 

५ अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सांगळी/ठाणे/अहमदनगर/नाशिक/रायगड/औरंगाबाद/मुंबई 
शहर/ कोल्हापूर 

जिल्हा कोषागार कार्यालय, सांगली/ठाणे/अहमदनगर/नाशिक/रायगड/ औरंगाबाद/कोल्हापूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन १२, मंत्रालय, मुंबई. 

संबंधीत अधिकारी (मार्फत आयुकत, राउशु) 


on G&G & 


प्रत माहितीस्तव:- 
१ मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२ मा. राज्यमंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३ प्रधान सचिव (राउशु) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, नवीन मंत्रालय, जी.टी. हॉस्पिटल आवार, मुंबई. 
४ निवडनस्ती-राउझु १ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


